श्रीमती प्रतिभा अर्जुन आहेर, अधिपरिचारीका यांची 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय, 
औरंगाबाद येथून शुन्य सेवाज्येष्ठतेवर उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, नाशिक परीमंडळ, नाशिक यांच्या 
अधिनस्त विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक येथे 
आंतरविभागीय बदली करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र.आंविब २०१८/प्र.क्र.६५/१८/परिचर्या 
गो. ते. रुग्णालय आवार (७ वा मजला), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक:- २३ ऑक्टोबर २०१८. 
वाचा :- १. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.एनयुआर श्रीमती प्रतिभा 
अ.आहेर/अधिप/आंविबं/ई-४/२१६०/२०१८, दि.२७.०२.२०१८. 
२. उप संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/शुश्रुषा/ 
कक्ष-९/टे-२/श्रीम.आहेर/आंविब/२३८-४०/१७, दि.३१.०१.२०१८. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१० /प्र.क्र.२१०/ 

१०/१२, दि.०३.०६.२०११. 

शासन आदेश :- 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

संचालनालयांतर्गत श्रीमती प्रतिभा अर्जुन आहेर, अधिपरिचारिका, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालय, 
औरंगाबाद यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अधिनस्त 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेल्या विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, 
नाशिक येथे कौटूंबिक अडचणी या कारणास्तव बदलीची विनंती केली आहे. त्यांनी शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, दि.०३.०६.२०११ अन्वये विहित केलेल्या अटी व शार्ती मान्य असल्याचे बंधपत्र दिले आहे. 
त्यांच्या आंतरविभागीय बदळीस संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई व संचालक, आरोग्य 
सेवा, मुंबई यांनी अनुक्रमे उपरोक्त वाचा क्र.१ व २ अन्वये ना-हरकत दर्शविली आहे. 


२. उपरोक्त वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.०३.०६.२०११ मधील तरतूदी 
विचारात घेता श्रीमती प्रतिभा अर्जुन आहेर, अधिपरिचारिका, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालय, 
औरंगाबाद यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अधिनस्त 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेल्या विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, 
नाशिक येथे कौटुंबिक अडचणी या कारणास्तव आंतर विभागीय बदली करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१. श्रीमती प्रतिभा अर्जुन आहेर, अधिपरिचारिका, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालय, औरंगाबाद यांची 
बदली खुल्या प्रवर्गातून “शुन्य” सेवाजेष्ठतेवर करण्यात येत आहे. बदलीनंतरच्या विभागातील त्यांची नेमणूक 
तेथील संबंधित संवर्गातील कनिष्ठतम कर्मचाऱ्यांनंतर झाली आहे. असे समजून त्यांची सेवाज्येष्ठता 
ठरविण्यात येईल व त्यांना मागील सेवेचा लाभ ज्येष्ठतेसाठी मिळणार नाही. 


३ पैकी १ 


क्र.आंविब २०१८/प्र.क्र.६५/१८/परिचर्या 
२. पूर्वीच्या सेवेचा लाभ वेतननिश्चिती, रजा, निवृत्तीवेतन याकरिता वित्त विभागाच्या संबंधित नियमातील 
तरतूदीनुसार त्यांना अनुज्ञेय होईल. 
३. पूर्वीच्या पदावर त्यांचा धारणाधिकार राहणार नाही. 
४. त्यांची आंतरविभागीय बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने, त्यांना बदळीच्या ठिकाणी 
रूजू होण्यासाठी, पदग्रहण अवधी, प्रवासभत्ता, बदली अनुदान व तद्‌नुषंगिक लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
५. नविन विभागातील सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदी तसेच पूर्वीच्या विभागापेक्षा भिन्न स्वरूपाची विभागीय 
परिक्षा विहित केली असल्यास, ती उत्तीर्ण करणे व अन्य तरतूदी त्यांना बंधनकारक राहतील. 
६. नविन विभागामध्ये लोकहितास्तव श्रीमती प्रतिभा अर्जुन आहेर, अधिपरिचारिका, शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय रूग्णालय, औरंगाबाद यांची अन्य जागी बदली करणे आव्यक वाटल्यास Tail बदली करता 
येईल. 
७. श्रीमती प्रतिभा अर्जुन आहेर, अधिपरिचारिका, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालय, औरंगाबाद 
यांची बदली केल्याच्या दिनांकापासून त्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कर्मचारी असल्याचे समजले जाईल. 
३. श्रीमती प्रतिभा अर्जुन आहेर, अधिपरिचारिका, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालय, औरंगाबाद 
यांना आंतर विभागीय बदलीनंतर सामावून घेण्यात आल्याचे व त्यानंतर त्यांच्या नियुक्तीचे स्वतंत्र आदेश 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत काढण्यात येतील. 


४. हे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेताक २०१८१०२४१२३९१७७०१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dattatraya 
Ekanath Ghanavat 


(द.ए.घनवट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१. सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. उप संचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक परिमंडळ, नाशिक. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र- २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नाशिक. 

७. अधिष्ठाता, विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक. 

८. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, औरंगाबाद. 

९. श्रीमती प्रतिभा अर्जुन आहेर, अधिपरिचारिका, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालय, 

औरंगाबाद (अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालय, औरंगाबाद यांचे मार्फत) 

१०.निवडनस्ती, परिचर्या. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


